संदर्भ 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२१-२२ 
अंतर्गत औरंगाबाद विभागातील नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 


प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/कोषा प्रश्ञा-५, 


शासन निर्णय : 


दि.१६.०३.२०२२. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२१- 
२२ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या औरंगाबाद विभागातील कामांसाठी रुपये ९४१६.५२ लक्ष एवढ्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये 
२६९४.९० लक्ष (अक्षरी सव्वीस कोटी चौऱ्यानव लकृष नव्वद हजार फक्त) एवढा निधी सन २०२१-२२ मध्ये 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
बंक कं २ ३ ae ५ 
१) औरंगाबाद | औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर व गंगापूर 
तालुक्यातील मौजे शिवूर, मौजे सावखडे 
गंगा, मौजे साकेगाव, मौजे हिंगोणी, मौजे 
नांदगाव, मौजे लासूरगाव , मौजे 
बाभुळगाव, मौजे नागमठाण, मौजे मांजरी, 
मौजे घोडेगाव व मौजे चिचंडगाव येथील 
विकास कामे 
१ मौजे शिऊर, ता. वैजापूर, जि. औरंगाब 
येथे श्री संत जगनाडे महाराज मंदिर 
२५.०० ८.०० 
परिसरात सामाजिक सभागृह बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे कार्यकारी 
२ मौजे शिऊर,ता. वैजापूर येथे संत ₹ अभियता 
मातामंदिर सामाजिक सभागृह बांधकाम व २५.०० ८.०० (बांधकाम), जि.प. 
सुशोभिकरण करणे औरंगाबाद 
3 मौजे साकेगाव, ता. वैजापूर येथे श्रीकृष्ण 
मंदिर परिसरात भक्‍त निवास बांधकाम २५.०० ८.०० 
करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


8 मौजे सावखेड गंगा ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे चक्रधर स्वामी (महानुभाव) 
मंदिर परिसरात भक्‍त निवास बांधकाम 
करणे 

4 art  हिंगोणी, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे महानुभाव मंदिर परिसरात | २५.०० ८.०० 
भक्त निवास बांधकाम करणे 

६ मौजे नांदगाव, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे गुलाबगिरी महाराज आश्रम 
परिसरात भक्‍त निवास बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे 

७ मौजे लासूरगाव, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे देविदाक्षायणीच मंदिर 
परिसरात Vite पत्र्यामध्ये होड बांधकाम 
करणे 

द मौजे बाभुळगाव गंगा, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे शिवचिदंबरम स्वामी आश्रम 
परिसरात Vl पत्र्यामध्ये होड बांधकाम 
करणे 

९ मौजे नागमठाण, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे नागेश्वर मंदिर परिसरात 
स्ट्रील पत्र्यामध्ये as बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 

१० मौजे मांजरी, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद 
येथे मुकुंदा देवी मंदिर परिसरात स्ट्रील 
पत्र्यामध्ये होड बांधकाम व yatta 
करणे 

११ मौजे घोडेगाव, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे शणैश्वर महाराज मंदिर 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे व सिमेंट 
कॉक्रीट रस्ता तयार करणे 

१२ मौजे चिंचडगाव, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात | २५.०० ८.०० 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे 


२५.०० ८.०० 


२५.०० ८.०० 


२५.०० ८.०० 


२५.०० ८.०० 


२५.०० ८.०० 


२५.०० ८.०० 


२५.०० ८.०० 


एकूण ३००.०० ९६.०० 


२) औरंगाबाद | श्री हरसिध्दी देवी मंदिर हर्सुल येथे संरक्षक कार्यकारी 
भिंत, पेव्हर wie, भक्‍त निवास व परिसर अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे २००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


3) औरंगाबाद | श्री हनुमान टेकडी, येथे सिमेंट रस्ता, कार्यकारी 
पेव्हर ब्लॉक , वृक्षरोपन व परिसर अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 

४ औरंगाबाद | श्री निपटनिरंजन महाराज मंदिर येथे कार्यकारी 
सुशोभिकरण व भक्त निवास बांधकाम अभियंता, 
करणे १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 

५) औरंगाबाद | श्री. गोगाबाबा महाराज मंदिर व टेकडी कार्यकारी 
परिसर येथे सुशोभिकरण करणे व भक्त अभियंता, 
निवास बांधणे १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 

६) औरंगाबाद | औरंगाबाद येथील बीबी का मकबराकडे कार्यकारी 
जाण्यासाठी पाथवे बनविणे अभियंता, 

१००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
७ औरंगाबाद | औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील वॉर्ड कार्यकारी 
क्र.११५ सातारा तांडो ते खंडोबा मंदिर अभियंता, 
रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण | 400.00 ३०.०० सार्वजनिक 
करणे बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
८) औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील वॉर्ड कार्यकारी 
औरंगाबाद | क्र.१५ मिटमिटा अंतर्गत तुळजा भवानी अभियंता, 
मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत व पार्कींग सार्वजनिक 

शेडचे बांधकाम करणे. eee Sea बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 

९) औरंगाबाद | औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील वॉर्ड कार्यकारी 
क्र.१५ मिटमिटा अंतर्गत तुळजा भवानी अभियंता, 
मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत व महिला व |  १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
पुरुष प्रसाधन गृहाचे बांधकाम करणे बांधकाम विभाग, 

औरंगाबाद 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१०) औरंगाबाद छावणी परिषद ds क्र. ७ कार्यकारी 
औरंगाबाद | कर्णपुरा ता.जि. औरंगाबाद परिसरात अभियंता, 
पंचवटी चौक ते कर्णपुरा मंदिर पर्यंत सिमेंट | १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 

रस्त्याचे बांधकाम करणे बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
११ ज्ञानेश्वर मंदिराला लागून असलेल्या कार्यकारी 
औरंगाबाद | घाटावर दगडांचे अच्छादन करणेव व अभियंता, 
किर्ती स्तंभ उभारणे ३८०.०० ११४.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
१२) श्वर॒ महाराज मंदिराच्या ६ एकर यैकारी 
औरंगाबाद =| जागेवरील उद्यानात विठ्ठलाचे भव्य शिल्प अभियंता, 
उभारणे व उद्यानात लहान मुलांसाठी | 940.00 ४५.०० सार्वजनिक 

विविध खेळणी बसविणे बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
१३) तुळजाभवानी मंदिर, कर्णपूरा, संभाजीनगर कार्यकारी 
औरंगाबाद | at रस्ते, लाईट, वृक्षारोपन व परिसर अभियंता, 
सुशोभिकरण करण्याबाबत ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
१४) धुळे- सोलापूर हायवे ते कालीमठ ता. ड कार्यकारी 
औरंगाबाद | जि. औरंगाबाद (पितळखोऱर्‍्याकडे जाणारा अभियंता, 
(रस्ता) रस्त्याचे काम करणे. ३००.०० ९०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
१५) म्हेसमाळ (रत्नपुर), ता. खुलताबाद, जि. कार्यकारी 
औरंगाबाद | औरंगाबाद येथे बालाजी मंदिराकडे अभियंता, 
जाणारा रस्ता 0/oo ते ३/०० रस्त्याचे | ३००.०० ९०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम करणे बांधकाम (पश्चिम) 

विभाग, औरंगाबाद 
१६) मणी वाहेगांव, ता.जि. औरंगाबाद येथील र्यकारी 
औरंगाबाद | भगवान श्रीरामाने स्थापित केलेल्या अभियंता, 
महादेव मंदिर परिसरात विविध विकास | ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 

कामे करणे बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१७) वेताळवाडी किल्ल्याला रस्त्याचे बाजूने कार्यकारी 
औरंगाबाद | (उजवी बाजू- Retaining wall) संरक्षण अभियंता, 
भिंतीचे बांधकाम करणे ३०९ ९.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
१८) वेताळवाडी किल्ल्याला रस्त्याचे बाजूने कार्यकारी 
औरंगाबाद | (डावी बाजू- Retaining wall) संरक्षण अभियंता, 
भिंतीचे बांधकाम करणे म ९.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
१९) अजिठा लेणी (फर्दापूर) येथे पर्यटकांसाठी कार्यकारी 
औरंगाबाद | यात्री निवासाचे बांधकाम करणे अभियंता, 
१९९.८३ पत | सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२०) अजिठा लेणी येथे धम्माचलाच्या ठिकाणी कार्यकारी 
औरंगाबाद | यात्री निवासाचे बांधकाम करणे. अभियंता, 
१९९.८२३ ५९.९५ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२१) वैतागवाडी किल्ल्याळा जोडणारा कॉक्रीट कार्यकारी 
औरंगाबाद | रस्ता बांधकाम करणे भाग-१ अभियंता, 
30,00 eas | सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२२) वैतागवाडी किल्ल्याळा जोडणारा कॉक्रीट कार्यकारी 
औरंगाबाद | रस्ता बांधकाम करणे भाग-२ अभियंता, 
३९३०७ ९.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२३) अजिठा लेणी कडून फर्दापूर गावातून कार्यकारी 
औरंगाबाद | हेलिपॅडकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम अभियंता, 
करणे १४९.८७ ४५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२४) जेन मंदिर, कचनेर येथे सुशोभिकरण व कार्यकारी 
औरंगाबाद | पाथवे करणे अभियंता, 
२००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२५) दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, दौलताबाद ये ्यकारी 
औरंगाबाद । भक्त निवास व सुशोभिकरण करणे अभियंता, 
२००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२६) गाव णी क्र.०१ येथे भक्‍त निवास, कार्यकारी 
औरंगाबाद । पाथवे, परिसर सुशोभिकरण करणे अभियंता, 
१५०.०० ४५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२७) औरंगाबाद लेणी क्र.०७ येथे परिसर र्यकारी 
औरंगाबाद | सुशोभिकरण करणे व पाथवे करणे अभियंता, 
ता re | सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२८) पाणचक्की कडे जाण्यासाठी डॉ. र्यकारी 
औरंगाबाद | बाबासाहेब आंबेडकर लॉ. कॉलेज पासून अभियंता, 
पाथवे करणे १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
२९) मौजे वेरुळ, ता. खुलताबाद येथील श्री 
औरंगाबाद क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर येथील विकास कामे 
१ श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर येथे भक्‍त निवास कार्यकारी 
oF १०.०० ५.०० अभियंता 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे : 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ मौजे वेरुळ, ता. खुलताबाद येथील भक्‍त ne ase सा.बा.(विभाग), 
निवास परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे । र औरंगाबाद 

3 मौजे सुलिभंजन येथे दत्त मंदिर परिसरात 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे १०.०० ५.०० 


४ मौजे म्हेसमाळ येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी वहत 
स्वयंपाक घराचे होड बांधकाम करणे 

4 मौजे म्हैसमाळ येथील मंदिराच्या मागील 
बाजूस असलेल्या वेळगंगा नदीवर घाट 
बांधकाम करणे 

& मौजे म्हेसमाळ ये भाविकांच्या 
वाहनांसाठी वाहनतळ तयार करणे 


५.०० 


90,00 


५.०० 


90,00 


५.०० 


७ मौजे वेरुळ येथे वेरुळ महामार्ग ते रामदास 
संपत पाटील यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रोड 
तयार करणे 

८ मौजे वेरुळ येथे ज्ञानेश्वर महाराज मठ ते 
लक्ष्मी विनायक मंदिरापर्यंत सी.सी.रोड १०८९९ ५.०० 
तयार करणे 

९ डॉ.बा.आं.मराठवाडा विद्यापीठाच्या लेणी 
परिसरात पर्यटकांना बसण्यासाठी वाकडे १6:56 
छत्रीचे बांधकाम करणे 


0,00 
q . ष्‌ .०० 


५.०० 


१० डाॉ.बा.आं.मराठवाडा विद्यापीठाच्या 
लेणीजवळ प्रेक्षणीय स्थळाचे बांधकाम 
करणे 


0,00 
q . ष्‌ .०० 


एकूण १००.०० ५०.०० 


३०) मौजे Toy येथीळ (महालक्ष्मी THR 
औरंगाबाद | Heese निवास बांधकाम व| 70°-°° ३०.०० | अभियंता,(बांधकाम 
सुशोभिकरण करणे ),जि.प. औरंगाबाद 

एकूण औरंगाबाद | ५०९९.५३ 


१५५५.९ 


३१) नांदेड । मौजे देगांव (बु), ता. अर्धापूर येथील 
विकास कामे 

१ मौजे देगांव (बु), ता. अर्धापूर येथे कार्यकारी 
प्रवेशव्दाराचे बांधकाम करणे १५.०० १५.०० अभियंता,सार्वजनि 
क बांधकाम 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ मोजे देगाव (बु), ता. अर्धापूर येथील विभाग, नांदेड 
महादेव मंदिर ते तिडके हनुमान मंदिराकडे र 
जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक व 
बसविणे 
एकूण ४०.०० १५.०० 
कार्यकारी 
सका मौजे घुंगराळा, ता.नायगाव येथील पर्यटन ५०.०० अभियंता,बांधकाम 
32) नांदेड on २०.०० 
विकास कामे विभाग (दक्षिण), 
जि.प.नांदेड 
३३) नांदेड | मौजे. गोरठा श्री संतकवी दासगणु महाराज कार्यकारी 
पालखी मार्ग स्थळ रस्त्याचे सिमेंटीकरण अभियंता, 
करणे ४०.०० १२.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
भोकर, जि. नांदेड 
३४) नांदेड । मौज. नागठाणा सिध्देश्वर मंदिराकठे कार्यकारी 
जाणाऱ्या रस्थ्याचे सिमेंटीकरण करणे अभियंता, 
५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
भोकर, जि. नांदेड 
३५) नांदेड । मौजे शिरुर, ता. उमरी जि. नांदेड येथील कार्यकारी 
मेन रोड ते महादेव मंदिराकडे जाणाऱ्या अभियंता 
डांबरीकरण ५०.०० १५.०० र 
रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण (बांधकाम), भोकर, 
करणे जि.नांदेड 
३६) नांदेड =| मौजे इज्जतगांव, ता. उमरी, जि. नांदेड कार्यकारी 
येथील मेन रोड ते महादेव मंदिराकडे अभियंता 
५०.०० १५.०० : 
जाणार्‍या रस्त्याचे मजबुतीकरण व (बांधकाम), भोकर, 
डांबरीकरणे करणे जि. नांदेड 
एकूण नांदेड | 0.00 ९२.०० 
३७ हिंगोली | मौजे सावा, ता. हिंगोली येथील तलावाचे कार्यकारी 
संवर्धन , गाळ काढणे व सुहोभिकरण अभियंता (बांध), 
४०.०० १२.०० 
करणे जिल्हा परिषद, 
हिंगोली 
३८) हिंगोली | श्री खंडोबा मंदिर देवस्थान गोळेगाव, ता. 


औंढा ना. 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


१ ५०.०० oe tee 
२ सभामंडप बांधकाम करणे ५०.०० | 
३ विद्युतीकरण करण १५.०० ५०.०० oath जधियती 
४ पथदिवे बसविणे १५.०० era ; pau 
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण १५.०० IE 
एकूण | १४५.०० ५०.०० 
३९) हिंगोली | श्री बालाजी मंदिर पुरजळ, ता. औढा ना. 
१ विद्युतीकरण करणे ५०.०० मुख्य कार्यकारी 
२ सभागृह बांधकाम करण ies २५.०० अधिकारी, 
त जि.प.हिंगोली 
एकूण १००,०० २५.०० 
४० हिंगोली श्री. म मंदिर, पिंपळा चौरे ता. कार्यकारी 
वसमत, जि. हिंगोली येथील विकास कामे अभियंता, 
५०.०० २०.०० र 
जि.प.बां. विभाग, 
हिंगोली 
४१ हिंगोली | श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर व रंजेबुवा 
देवस्थान, मौजे आडवगांव (रंजेबुवा) येथील 
विकास कामे मा. वसमत, जि. हिंगोली 
१ सभागृह बांधकाम करणे ४०.०० अति. मुख्य 
२ मंदिर परिसरात विद्युतीकरण करण ५०.०० desu कार्यकारी 
३ दर्गा परिसरात सिमेंट कॉक्रीट करणे वा त अधिकारी, 
त जि.प.हिंगोली 
एकूण १४०.०० ५०.०० 
एकूण हिंगोली ४७५.०० १५७.०० 
४२)जालना | मौ. तांदुळवाडी ता.जि. जालना ये 
तीर्थक्षेत्र मेडिटेशन सेंटर व तथागत बुध्द 
धम्मभूमी बुध्द विहार परिसरातील विकास 
कामे 
१ मुख्य प्रवेशव्दार बांधकाम करण १०.९९ ४.०० TPR 
२ TIS व परिसर सुशोभिकरण करणे ९.९४ ३.०० अभियंता, 
३ प्रसादालय BS बांधकाम करणे ४१.९७ १३.०० सार्वजनिक 
४ परिसरात संरक्षण भित बांधकाम करण er se बांधकाम विभाग, 
क्र.१ जालना 
एकूण ९२.८७ २९.०० 
४३) जालना | जामवाडी तालुक्यातील पर्यटन विकास कार्यकारी 
कामे अभियंता, 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१ भागीरथीमाई देवी मंदिर संस्थान सार्वजनिक 
जामवाडी, ता. जि. जालना येथे तार कुंपन १०.०० 3.00 बांधकाम विभाग, 
करणे जालना 

२ सदानंद महाराज मठ धारकल्याण येथे 

2 २५.०० ८.०० 
भक्‍त निवास बांधकाम 

३ पवनसुत हनुमान मंदिर संस्थान 

१०.०० ३.०० 
पिरकल्याण 

४ रामेश्वरी महादेव मंदिर मौजपूरी येथे भक्‍त 

. २५.०० ८.०० 
निवास बांधकाम 
एकूण ७०.०० २२.०० 
४४) जालना | परतूर तालुक्यातील पर्यटन स्थळांच्या 
कामास मंजूरी देणेबाबत 

१ पाटोदा ता. परतूर गणपती मंदिर सभा कार्यकारी 
, २०.०० ६.०० अभिंयेता 
मंडप ‘ 

२ पाटोदा ता. परतूर गणपती मंदिर ते बस सार्वजनिक 
स्थानकापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली ५०.०० १५.०० बांधकाम विभाग, 
बांधकाम जालना 

३ पाटोदा ता. परतूर गणपती मंदिराच्या 

१०.०० ३.०० 
समोर पुरातन बारवाचे दुरुस्ती करणे 

8 साईबाबा मंदिर परतूर येथील संरक्षण भित ३०.०० ९.०० 

एकूण ११०,०० 33.00 
४५जालना | कमळेश्वर महादेव देवस्थान पर्यटनस्थळ 
चितोडा (केळीगव्हाण बदनापूर, जि. 
जालना) 

१ गार्डन विकासाचे काम १०.०० ३.०० 

२ पाणी पुरवठ्याचे काम १०.०० 3.00 

3 पर्यटनस्थळी येणाऱ्या रस्त्यावर कार्यकारी 

, १०.०० 3.०० afta 
प्रवेशद्वाराचे बांधकाम हिवरा रोड , 

8 पर्यटनस्थळी येणाऱ्या रस्त्यावर सार्वजनिक 
प्रवेशद्वाराचे बांधकाम केळीगव्हाण रोड १०.०० ३.०० बांधकाम विभाग, 

जालना 

५ पर्यटनस्थळी येणाऱ्या रस्त्यावर 6 ढं 

४ पांगरी 0,00 ,0O0 
प्रवेशद्वाराचे बांधकाम नजीक पांगरी 
एकूण ५०.०० १५.०० 
४६) जालना | मौ. जामखेडे, ता.अंबड, जि. जालना 
येथील तीर्थक्षेत्र जांबुवंत महाराज मंदिर 
परिसरातील विकास कामे 
१ पार्किंग शोड बांधकाम करण २९.९७ ४०.०० कार्यकारी 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ जोड रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण अभियंता, 
वु ४९.९७ a 
करणे .बां.विभाग, 
३ स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे (महिला व र जालना क्र.२ 
पुरुषांकरीता) न 
४ पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम oss 
करणे न 
ष्‌ घनकचरा व्यवस्थापन als व साहित्य ९.९८ 
६ सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे (अंतर्गत) ४९.९९ 
एकूण | १९९.८८ ४०.०० 
४७) जालना | मौ. Wedel, ता. अंबड जि. जालना 
येथील पार्थ मंदिर देवस्थान येथील 
परिसरातील कामे 
१ संरक्षण भित व घाट बांधणे 30,00 कार्यकारी 
२ घाट बांधकाम करणे ९०.४६ ae अभियंता, 
३ पार्थ मंदिराची सुधारणा करण sels सा.बां.विभाग, 
न जालना क्र.२ 
एकूण | १७०.४५ ३४.०० 
४८)जालना | मौ. साडेगाव ता. अंबड, जि. जालना 
येथील श्री क्षेत्र राम मंदिर देवस्थान येथील 
परिसरात विका स कामे करणे 
१ सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे ५९.९८ 
२ गाडन व सुशोभिकरण करण ३९.९९ 
3 वाहनतळ बांधकाम करणे २२.९८ कार्यकारी 
8 घाट बांधकाम करणे ४०.४९ अभियंता, 
4 भूमीगत नाली बांधकाम करण ३४.९४ ५८.०० सार्वजनिक 
& घनकचरा Bay ars व साहित्य १२.६५ बांधकाम विभाग, 
9 संरक्षण भित बांधकाम करण २४.९८ परतूर 
८ पेव्हर ब्लॉक बसविणे २९.९५ 
९ स्वच्छ बांधकाम करण २०.९९ 
एकूण | २८६.९५ ५८.०० 
४९) जालना | मौजे सोलगव्हाण येथील सूर्यकांतेश्वर 
महादेव मंदिर विकास 
१ भक्त निवास बांधकाम करण ३६.८२ 
स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे = कार्यकारी 
२ स्वच्छतागृहाचे बां करणे (महिला व as 
पुरुषांसाठी ३०.०० 4 
पुरुषांसाठी) सा 
aS ६०.०० सार्वजनिक 
३ भूमिगत नाली बांधकाम करणे १७.९७ ध्यात 
वसुज्ञोभिकरण करणे बांधकाम विभाग, 
8 गार्डन व सुशोभिकरण करणे ५८.९८ परतूर 
रारकृतिक aaa परतूर 
षु सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करो ९६.९९ 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


परिसरामध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


& ४९.६६ 
७ घनकचरा व्यवस्थापन as व साहित्य १३.४० 
एकूण | ३०३.८३ ६०.०० 
५० जालना | at क्षेत्र तुळजाभवानी मंदिर देवस्थान, 
राजाटाकळी , ता. घनसावंगी जि. जालना 
१ सिमेंट रस्ता बांधकाम करण ४९.९८ 
२ अंडरग्राऊंड नाली बांधकाम करणे 
१९.७५ कार्यकारी 
सभागृह बांधकाम करणे ५४.९८ ३९.०० ee 
SS सार्वजनिक 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे १९.९४ eee 
बांधकाम विभाग, 
षु गोदावरी नदीवरील घाट बांधकाम करण ३९.९६ NER 
षु घनकचरा व्यवस्थापन ]ोड व साहित्य 
११.९४ 
एकूण १९६.५५ ३९.०० 
५१जालना | भगवान सेवा आश्रम देव भूमी, ढगी, जि. कार्यकारी 
जालना येथे भक्‍त निवास बांधकाम करणे अभियंता, 
५३.६५ २०.०० र्‍ 
सा.बां.विभाग 
क्र.२, जालना 
एकूण जालना | १५३४.१८ ३५०.०० 
५२) परभणी | संत मोतिराम महाराज संस्थान, मौजे 
फळा, ता. पालम, जि.परभणी येथील 
विकास कामांबाबत 
१ सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम करण ५०.०० र्यकारी 
२ मंदिरासमोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे २५.०० अभियंता, 
३ पर्यटकांसाठी सुलभ शौचालय बांधकाम २०.०० (बांधकाम), 
करणे २५.०० जिल्हापरिषद, 
परभणी 
एकूण १००,०० २०.०० 
५३) परभणी । मौजे रत्नेश्वर रामपुरी खु. ता. पाथरी, जि. 
परभणी येथील विकास कामे. 
१ सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम करणे ७५.०० कार्यकारी 
२ पूर संरक्षक भिंत बांधकाम करणे ee अभियंता, 
२५.०० । बांधकाम, जिल्हा 
परिषद, परभणी 
एकूण १००,०० ३०.०० 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


५४) परभणी | मौजे पालम सोमेश्वर रस्ता ग्रामीण मार्ग १० 
(कि.मी. २/७०० ते ५/०० ) ची सुधारणा कार्यकारी 
करणे व पालम सोमेश्वर रस्ता ग्रामीण मार्ग अभियंता, 
१० (कि.मी ०/८००) मध्ये पुलाचे बांधकाम द ve बांधकाम, जिल्हा 
करणे इ. ता. पालम, जि. परभणी परिषद, परभणी 
एकूण परभणी ४००.०० १००,०० 
५५) बीड | संत बाळुमामा तिर्थक्षेत्र अंबाजोगाई जि. TPR 
बीड येथील विकास कामे अभियंता, सा.बा. 
५००.०० १००.०० 
विभाग, 
अंबाजोगाई बीड 
एकूण बीड ५००.०० १००.०० 
५६) लातूर | हत्तीबेट -बट वर्ग पर्यटन स्थळाची विकास 
कामे 
१ सभागृह बांधणे (गंगाराम gg मंदिरास) 
बांधकाम करणे २४८.६३ 
कार्यकारी 
२ स्वच्छतागृह बांधणे १७.५७ अभियंता, 
३ पर्यटकांसाठी प्य उभारण १००.०० सार्वजनिक 
(बसण्याकरीता) १३.९९ बांधकाम विभाग, 
लातूर क्र.२ 
४ भक्‍त निवास बांधणे 
४८.३२ 
VHT] ३२८.५१ १००.०० 
५७ लातूर | मौजे गंगापूर ता.लातूर येथील गंगादेवी TPR | 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता व पुलाचे अभियंता, 
बांधकाम करणे सार्वजनिक 
300,00 80,00 : 
बांधकाम विभाग, 
लातूर 
५८) लातूर | केशवराज मंदिर, राम गल्ली, लातूर येथील कार्यकारी 
maar मंदिर व भक्त निवासाची अभियंता, 
पुर्नबांधणी व विस्तारीकरण करणे सार्वजनिक 
२४९.३० ७५.०० बांधकाम 
बांधकाम विभाग, 
लातूर 
एकूण लातूर | ८७७.८१ २६५.०० 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


५९) कपिलवस्तु बुध्दविहार, कराळी ता. | २५०.०० कार्यकारी 
उस्मानाबाद | उमरगा, जि. उस्मानाबाद येथे अंतर्गत अभियंता, 
रस्ते, मेडीटेशन हॉल, पुरुष व महिलांसाठी ७५.०० सार्वजनिक 
स्वतंत्र प्रसाधनगृह, कॅन्टीन कम किचन बांधकाम विभाग, 
बांधणे उस्मानाबाद 
एकूण उस्मानाबाद | २५०.०० ७५.०० 
एकूण औरंगाबाद विभाग | ९४१६.५२ । २६९४.९० 
४. अटी व शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 


राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ 


पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून 


केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या 
संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ 
फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 

मधील उपाययोजनांची 


प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७ तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 


पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 


जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांचया विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/'संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत BAT कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार 
नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व call अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, 
अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११ 


~ 


सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक 
विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न चुकता 
सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
TASES "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे 
(०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध 
ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) 
सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी* व संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात 
सादर करण्यात यावा. 

द. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ 
च्या परिशिष्टामधीलळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-१५, दि.२२.०३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७१७१३७६२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, |३१॥)१€५॥ 
Jayaram Kadam : 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड,लातूर. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड,लातूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड,लातूर. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात नमूद 
करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


